महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा 
Wear UW गट अव गट ब मध्ये 
नियुक्‍त होणा-या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-०११९/ प्र.क्र. ०४/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०१९. 
वाचा : 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.१.२०१४. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०२१६/ प्र.क्र. ५८/सीपीटीपी 
दिनांक ४.०१.२०१७. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७. 
४. यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र. सीपीटीपी प्रश्ा/परिवीक्षा काळावधी/०७१७/४२१७, 
दिनांक १५.११.२०१८ आणि दिनांक २९.०१.२०१९ 


प्रस्तावनाः- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्दारे शासनसेवेत नियुक्‍त 
होणा-या अधिकाऱ्यांसाठी उपरोक्‍त वाचा येथील क्र.१ येथील शासन निर्णयाद्वारे विहित 
केलेल्या तरतूदिना अनुसरुन दोन वर्ष कालावधीचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षणाचा 
कार्यक्रम राबविण्यात येतो. उपरोक्‍त वाचा येथील क्र. २ अन्वये प्रचलित एकत्रित परिवीक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून सदर सुधारणा उक्त कार्यक्रमाच्या 
चौथ्या तुकडीपासून (सीपीटीपी-४) लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच उपरोक्‍त वाचा येथील 
क्र. ३ मधील तरतूदींना अनुसरुन सीपीटीपी-४ या तुकडीपासून सीपीटीपी मध्ये प्रशिक्षण 
देण्यात येणा-या उमेदवारांसाठी मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न चार सत्रांचा पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त वाचा येथील क्र. २ अन्वये एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामधील 
पायाभूत प्रशिक्षण या टप्प्याचा कालावधी ६ आठवडे निर्धारीत करण्यात आला आहे. उक्त 
कार्यक्रमांतर्गत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राचा 
अभ्यासक्रम आणि परीक्षा, पायाभूत प्रशिक्षण कालावधीमध्ये पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. पायाभूत 
प्रशिक्षणाचा ६ आठवड्यांचा कालावधी प्रथम सत्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि त्याअनुषंगाने 
परीक्षा आयोजित करणे यासाठी अपूरा पडत असल्याने सदर प्रशिक्षणाचा कालावधी 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०११९/ प्र.क्र. ०४/सीपीटीपी 


वाढविण्याची आणि त्या अनुषंगाने एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आराखड्यात 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास अनुसरुन शासनाने आता 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्‍त होणा- 
यागटअव गट ब मधील अधिका-यांसाठी राबविण्यात येणा-या एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाचा आराखडा पुढीलप्रमाणे असेल. 


अ.क्र प्रशिक्षणाचा टप्पा आठवडे पदव्युत्तर पदवी 

अभ्यासक्रमामधील 
परीक्षांचे आयोजन 

दिड पायाभूत प्रशिक्षण टॅ सत्र-१ परीक्षा 

२ अनिवार्य संलग्नता ५ 

३ महाराष्ट्र वदिल्ली दर्शन २ 

४ सुट्टी pa 

५ तांत्रिक प्रशिक्षण टॅ सत्र-२ परीक्षा 

६ सुट्टी शिंग 

७ खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता ७३ (१०--६३) सत्र-३ परीक्षा 

८ पुनर्विलोकन व उजळणी २ सत्र-४ परीक्षा 

९ खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता पुढे चाळू ४ 

एकूण १०४ 
Q उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणा यापुढे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 


कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण सुरु होणा-या सर्व तुकड्यांना लागू राहतील 


3 सदर ama निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥0५9॥॥०.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०८१२२४४९७६०७ 
असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 


Date: 2019.04.08 12:35:50 +05'30' 
(लि. आ. संखे) 
अवर सचिव 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०११९/ प्र.क्र. ०४/सीपीटीपी 


२. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

३. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ 
सहकार/ नगर विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ शालेय 
शिक्षण/ऊद्योग/कौडऱल्य विकास/ आदिवासी विकास). 

४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन 
आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

६. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 

७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (**पत्राद्वारे), 

८. निवडनस्ती कार्यासन- सीपीटीपी, सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


